पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
अमरावती या पदावर नियुक्ती बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः ईएसटी-३९१८/प्र. क्र. ५५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा: महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र »-१२२३/८१, दिनांक १६.०७.२०१८ चे पत्र. 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम, अधिनियम १९७७ (१९७८ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३) च्या कलम ८ अन्वये खालील तक्त्यात नमूद न्यायीक अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक- ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांचे निदेशास अनुसरुन सदर नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव व सध्या धारण करीत असलेले पद नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 
ea 2 3 
q | श्री.पंकज अरुण पत्की, ३ २े संयुक्‍त नागरी न्यायाधीऱा वरिष्ठ | पीठासीन अधिकारी, शाळा 
विभाग आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायाधिकरण, अमरावती. 
अमरावती. 
२. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, अमरावती या पदावर कार्यरत श्री.एस.डी.कुर्‍हेकर, यांना 


सदर पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात येत असून श्री.पंकज अरुण पत्की यांनी सदर पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा दिनांक शासनास सादर करावा. 

३. याबाबतची आवश्‍यक ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्याची 
कार्यवाही आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी करावी. 

8. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१८११५६५३४१२१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Ravindra 
महाराष्ट्राचे WoT यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Pralhad Ate क 
(र. प्र.आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती. 
पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३९१८/प्र. क्र.५५/प्रशा-२ 
3) महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
५) शिक्षणाधिकारी, (प्राथ./माध्य./निरंतर) , अमरावती/अकोला/वाशिम/बुळढाणा/यवतमाळ 
६) पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, अमरावती. 
) 
) 


७) महिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
८) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई (पत्राद्वारे ) 


प्रत, (माहितीस्तव) 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
8) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


